वर्ष ९ , अंक १२ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग 


सोमवार , फेब्रुवारी २७ , २०२३ / फाल्गुन ८ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 

- 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


नगरविकास विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 


क्रमांक एमयुपी -२०२० / प्र.क्र .०६ / नवि- १ ९ . - ज्याअर्थी , श्री हनिफ मुसा काझी यांनी नोव्हेंबर , २०१६ मध्ये घेण्यात आलेली , 
राजापूर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक लढविली होती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर नगराध्यक्ष 
म्हणून ते निवडून आले असल्याचे घोषित करण्यात आले होते ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हा जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समिती , रत्नागिरीने ( यात यापुढे जीचा निर्देश , “ उक्त समिती " असा 
केला आहे ) , तिच्या दिनांक २२ मे , २०१७ च्या आदेशानुसार ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ उक्त आदेश " असा केला आहे ) , उक्त 
श्री . हनिफ मुसा काझी यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे घोषित केले आहे ; 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) - १७-१ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे घोषित केल्याच्या परिणामी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम १६ च्या पोट - कलम ( १ क ) च्या खंड ( ब ) अनुसार , महाराष्ट्र 
शासनास उक्त श्री . हनिफ मुसा काझी यांना , उक्त आदेशाच्या दिनांकापासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक लढवण्यासाठी किंवा 
नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यासाठी अपात्र ठरविणे इष्ट वाटते ; 


त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम 
१६ च्या पोट - कलम ( १ क ) च्या खंड ( ब ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , फेब्रुवारी २७ , २०२३ / फाल्गुन ८ , शके १ ९ ४४ 

- 


२ 

वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , श्री . हनिफ मुसा काझी यांना , उक्त आदेशाच्या दिनांकापासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक 
लढण्यासाठी किंवा नगरपरिषदेचा नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यासाठी अपात्र ठरवित आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुशिला पवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , फेब्रुवारी २७ , २०२३ / फाल्गुन ८ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 27th February , 2023 . 


NOTIFICATION 

MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 
Whereas , Shri . Hanif Musa Kazi has contested the general 
elections to the Rajapur Municipal Council , held in November , 2016 and was declared elected as a 
President on a seat reserved for the Backward Class of Citizens ; 

No.MUP - 2020 / C.R.06 / UD - 19. 


And whereas , the District Caste Certificate Scrutiny Committee , Ratnagiri ( hereinafter referred 
to as " the said Committee " ) , has , vide its Order dated the 22nd May , 2017 ( hereinafter referred to 
as " the said Order " ) , declared the Caste Certificate of the said Shri . Hanif Musa Kazi as invalid 


And whereas , consequent upon the declaration of the Caste Certificate as invalid by the said 
Committee and in pursuance of clause ( b ) of sub - section ( 1C ) of section 16 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) , the 
Government of Maharashtra considers it expedient to disqualify the said Shri . Hanif Musa Kazi for 
being elected or being a Councillor for a period of six years from the date of the said Order ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section ( IC ) of section 
16 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
( Mah . XL of 1965 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby disqualifies Shri . Hanif Musa Kazi for being elected or being a Councillor of the Municipal 
Council for a period of six years from the date of the said Order . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUSHILA PAWAR , 

Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


